सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात 
धर्मादाय प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थाना 
धर्मादाय देणगीचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 
शासन निर्णय क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र.४१/सेकपी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर,, २०११. 


शासन निर्णय:- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून 
प्राप्त होणारा कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. सदर प्राप्त होणा-या कराच्या 
स्वरूपातील उत्पन्नामधून अनुषंगाने धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरीता चालू 
आर्थिक वर्ष २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात रु. १.०० कोटीची तरतूद करण्यात आली 
आहे. या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील एकूण ८ संस्थांना / संघटनांना 
त्याच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून अदा 
करण्यासाठी एकूण रूपये १४.०० लाख ( अक्षरी रूपये चौदा लाख फक्त ) एवढी 
रक्‍कम मंजूर करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे शासन मान्यता देत आहे. 

2. संबंधित संस्थानी / संघटनांनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या 
प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे त्या प्रयोजनासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत 
असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या अनुषंगाने " सनदी 
लेखापाल" यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत सादर करावा. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्था नियमानुसार पुढील कारवाईस पात्र राहतील. 

३. श्री.जे.आर.मेजारी, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) 
यांना ज्ञापन क्र.एचडीई-१४०७/प्र.क्र.२९९/आस्था-२, दि. २२/०५/२००७ अन्वये आहरण 


व सविंतरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 


= . श्री.सु.रा.चव्हाण, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांना ज्ञापन 


क्र.गृहआ-१०११/प्र.क्र.५३३/आस्था-२, दि. २५/०७/२०११ अन्वये नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून या मागणीसाठी घोषीत केले आहेत. 
प. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६ मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०- 
इतर सामाजिक सेवा" (००)१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या -संस्थांना देणग्या, ५० इतर खर्च (२२५० ०२२ ८) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
is प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.३०३/११/व्यय-८, 
दि.३०-८-२०११ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०११०९२९१६२३२९००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,/“४) 
eee 
( जे. आर. ae 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-(१) (लेखा व अनुज्ञेयता) , मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-८/ अर्थ-४ 
अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय. 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


5 २०११-१२ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप 
शासन निर्णय क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र.४१/सेकपी-१ दिनांक :- २८ सप्टेंबर,, २०११ चे सहपत्र 


अक्र 


संस्थेचे नाव मंजूर रक्‍कम 

१ नालंदा मागासवर्गिय बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, आगळगांब, | १,५०,००० 

ता.कवबठेमहाकाळ, जि.सांगली 
२ लोकपंचायत, संगमनेर, जि.अहमदनगर | १,५०,००० 
३ आझाद शिक्षण संस्था, मिरज, जि. सांगली २,५०,००० 
% सोसायटी फॉर प्रोमोशन एरिया रिसोर्स सेटर (स्पार्क) भायखळा, मुंबई | 4,00,000 
प शरद क्रिडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठाण, पूणे 2,40,000 
द सेटर फॉर इंटरनॅशनल स्ट्रटेजिक अँन्ड डेव्हलपर्मेट स्टडीज, सांताक्रुज, | ५०,००० 

मुंबई 

७ माणव वैभव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, आटपाडी, जि.सांगली २५,००० 
८ आयुवेद उत्कर्ष मंडळ, नागपूर, जि. नागपूर २५,००० 

P| RTT 2¥%,00,000 

(अक्षरी रूपये चौदा लाख > 
जग 


(ज.रा.मेजारी) “ 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


